वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या कोल्हापुर जिल्ह्यातील कामांमध्ये 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.५०८ /योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२२३/प्र.क्र.५०८/ 
योजना-१, दिनांक ११.०१.२०२४. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भाधिन शासन 


निर्णय दिनांक ११.०१.२०२४ अन्वये कोल्हापुर जिल्ह्यातील एकूण ४८ कामांना प्रशासकीय मान्यता 


व सदरहू कामांसाठी रु.६.०३ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक ११.०१.२०२४ मधील भाग-क मध्ये नमूद रु.२.०० कोटी 


रक्कमेच्या १७ कामांपैकी अ.क्र.९ व १० येथील रु.४०.०० लक्ष रक्कमेची २ कामे रद्द करुन त्यांऐवजी 


खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार नवीन २ कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच रद्द करण्यात आलेल्या कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला रु.४०.०० लक्ष इतका निधी 


नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या कामांसाठी वापरण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय दिनांक ११.०१.२०२४ मधील रद्द करण्यात येत असलेली कामे 
अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे | तांडा/वस्तीचे नाव | कामाचे स्वरुप वितरीत 
नाव व लोकसंख्या केलेला निधी 
| नांदणी धनगर वसाहत ।रस्तावगटर्स करणे| २०.०० 
(२११) 
शिरोळ ioe) 
2. शिरो अर्जुनवाड बिरदेव मळा ।रस्ताव ग्टर्स करणे| २०.०० 
(१७४) 
एकूण ४०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.५०८/योजना-१ 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेली कामे 
अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे| तांडा/वस्तीचे नाव व | कामाचे स्वरुप कामाची 
नाव लोकसंख्या किंमत 
१. नांदणी धनगर वसाहत | समाज मंदिर बांधणे| २०.०० 
(२११) 
२. । शिरोळ | अजुनवाड बिरदेव मळा  । समाज मंदिर बांधणे | २०.०० 
(१७४) 
एकूण ४०.०० 


३. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापुर यांनी वरील कामांना निधी 
वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अटी व act पुर्तता होत असल्याची 
खातरजमा करावी. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१६१७२५०३८६३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 
४: 


प 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


tra, 
1D49922A210871FF6FB9B36 
JESH ROHIDAS CHAVAN 


9722 
Date: 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, कोल्हापुर. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापुर. 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

६. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), पुणे. 

८. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापुर. 

९. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, शिरोळ, जि.कोल्हापुर. 

१०.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, कोल्हापुर. 


bb88ebf4f2e8a7 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.५०८/योजना-१ 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापुर. 
१२.लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (योजना-१). 


